Reg . No . NPCITY / 236/ 2018- 20 


YXERY 


HTTE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ९ ] 


शनिवार , मार्च २४ , २०१८/ चैत्र ३, शके १९४० 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ५५ .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा.) ( ना .वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २० . 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


वाचा : १ शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग , विकाअ- क्र . १११५- प्र. क्र .८८ - का .५ , दिनांक ३१- १२- २०१५ . 

२ मा . उपसचिव , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे पत्र जा . क्र . वि . क . अ .- १११८ -२०-प्र . क्र . २० -५ , दिनांक २८- २- २०१८ . 


क्रमांक सामान्य - कक्ष -९ - कावि - ३२२- २०१८ . 

मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , नागपूर शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग , विकाअ- क्र .१११५-प्र .क्र .८८ - का . ५ , 
दिनांक ३१ - १२- २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून आता सोबत जोडलेल्या अनुसूचिमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची विशेष 
कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केलेल्या तारखेपासून ५ वर्षकिंवा विद्यमान विधानसभा बरखास्त् 
होणे किंवा पुढील आदेशापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती वरील 
कालावधी पुर्ण होण्यापुर्वी केव्हाही, कोणतेही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहिल ही मुदत संपताच किंवा त्यापूर्वी आणण्यात आल्यास विशेष 
कार्यकारी पदाकरीता प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलिस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी 
सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिका- यांची राहील . 

विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यात सक्षम राहतील . 

( १ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी केवळ “ साक्षांकनाचे ” काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्षात पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करु नये. तसेच 
परिशिष्ट ५ मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतीवर न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे . मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती 
नमूद असलेल्या कागदपत्रावर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर “ सत्यप्रत ” म्हणून 


ना -एक -१ ( २६३० ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २४ , २०१८/ चैत्र ३ , शके १९४० 


साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणा- या सर्व प्रकारच्या परिणामाकरीता विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी 
घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यांत आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी म्हणून 
पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( २ ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिका -यांना नसतील . 

( ३) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का संबंधित तहसिल कार्यालयाकडून उपलब्ध करून 
घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्या कागदपत्राची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी . व ज्या वेळेस या नोंदवही अवलोकनासाठी संबंधित पोलीस 
आयुक्त - अधीक्षक -जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळेस ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 

( ४ ) या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यांत आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील मोहल्ला 
समिती/ शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त /जिल्हाधिकारी / पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्ती करावी . 

( ५) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवा ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामांबाबत 
कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 

( ६ ) प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाच्या 
कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


संबंधित व्यक्तीचे नाव 


संबंधित व्यक्तीचे पत्ता 


( २ ) 


श्री . नितीन नामदेवराव झाडे 
श्री . कन्हैया प्रकाश तोतवाणी 
श्री . श्रीकांत वसंतराव भोरे 
श्री . प्रदिप किशोर धिंगरा 
श्री . संजय बळीरामजी भुते 
श्री . अॅड. व्ही . डी . श्रीनिवास मुदलियार 
श्री . नरेंद्र गंगाधर देशपांडे 
सौ . मंदा रमाकांत नारनावरे 
सौ . सुनिता प्रदिप नितनवरे 
श्री . आशिष प्रकाश बोबडे 
श्री . अमित किशोर नाहाले 
सौ . करुना अविनाशजी जयस्वाल 
श्री . विनायक दयारामजी भारती 
श्री . दिनेश रामसुंदर शाहु 
श्री . पंकज सितारामजी काळबांडे 


प्लॉट नं . १४, द्रोणाचार्य नगर , त्रिमुर्ती नगर, नागपूर . 
१४२ , सिंधी कॉलोनी , खामला , नागपूर . 
४४/ ए, व्यंकटेश नगर , खामला , नागपूर . 
बी / २३, वीएचबी कॉलोनी, शांतीनगर , नागपूर . 
आय/ २७, वीएचबी कॉलोनी, शांतीनगर , नागपूर . 
४१ , जयदुर्गा सोसायटी नं . ६, मनिषनगर , नागपूर . 
३४ , काचारे पाटील नगर , चिंचभवन , वर्धा रोड , नागपूर . 
४९ , कुसूम सोसायटी नवीन सोमलवाडा , नागपूर . 
जयंती मेंशन नं . ९, पेंडसे अपार्टमेंट , मनिषनगर, नागपूर . 
चिंचभवन , हनुमान मंदीर जवळ, वर्धा रोड , नागपूर . 
चिंचभवन , हनुमान मंदीर जवळ , वर्धा रोड , नागपूर . 
सी /९ , चित्रकुट बिल्डींगसमोर ,चिंचभवन , नागपूर . 
रा . क- हांडला , ता . कुही, जि . नागपूर . 
रा . शाहु भवन , पि . के . साळवे रोड , मोहननगर , सदर , नागपूर . 
१३५ , नगर विकास विभाग सोसा . २०२ इम्पेरियम अपार्टमेंट , 
रेल्वे कॉसींग जवळ , नरेंद्र नगर , नागपूर 
विराज अंबर अपार्टमेंट , २०१, इंदिरा नगर , इमामवाडा , नागपूर . 
१८० , उंटखाना, मेडीकल कॉलेज रोड , नागपूर . 
८० , चिराला सोसायटी , मोठा ताजबाग , नागपूर . 
१२, बाल हनुमान मंदीर रघुजीनगर, नागपूर . 
रा . आंभोरा ( खुर्द), ता . कुही, जि . नागपूर ( ग्रामिण) . 


श्री मिा अनवर कुटुस बेग , 
श्री . प्रशांत तातोबा बन्सोड 
श्री . फैय्याज अहमद खान फिरोज खान 
श्रीमती मृण्मयी मयुरेश गोखले 
श्री . पंकज तिकडुजी मेश्राम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २४ , २०१८/ चैत्र ३, शके १९४० 


अनुसूची- चालू 


( २ ) 


( ३) 


श्री . प्रकाश देवचंद सपाटे 
श्री . अरविंद भैय्याजी हजारे 
श्री . शांताराम जंगलुजी देवतळे 
श्री . पुरूषोत्तम शामरावजी नागपूरे 
श्री . श्रीराम रमेश गिरडकर 
सौ . सोनाली रविंद्र ब्रम्हे 
श्री . महेश ज्ञानदेव तवले 
श्री . राहुल कवडुजी नागेकर 
श्री . उमाकांत श्रीधर गुंफलवार 
श्री . गिरीष मांगोजी लेंन्डे 
श्री . देवानंद पांडुरंग सहारकर 
श्री . कैलास मधुकरराव घुमडे 
श्री . अविनाश शालीकराव खोडे 
श्री . नंदकिशोर लहुजी मानकर 
श्री . मधुकर विठोबा सातपुते 
सौ . संध्या यशवंत पाटील 
श्री . विनय सुधाकर बुटोलीया 
श्री . उमेश ईश्वर वाघमारे 
श्री . दिनेश रघुनाथजी हजारे 
श्री . महेश देवराव सदावर्ती 
श्री . चंदन सोमाजी मुल 
श्री . नितेश रामकृष्ण सुभेदार 
श्री . देवानंद गुलाबराव गवळी 
श्री . सतीष बाळाजी पालांदुकर 
श्री . वसंत गोपाळराव भोयर 
श्री . गुणवंता रघुनाथ नंदनवार 
सौ . प्रमिला विलास माकडे 
सौ . करूणा कृष्णाजी कारु 
श्री . दशरथ चारणदास बहादुरे 
श्री . दिनेश मधुकरराव टेकाडे 
श्री . पवन ओमदास गजघाटे 
श्री . मंगेश केशवराव बांबोळे 
श्री . राजेश सुरेद्रसिंह बैस 
श्री . जयंत नारायन पाठक 
श्री . विलास बाबुरावजी माकडे 
श्रीमती जयश्री राजेश जामनकर 
डॉ . प्रमोद गणपतराव फटिंग 


रा . मेंढा ( कला ), ता . कुही , जि . नागपूर . 
रा . मंगळवारी पेठ , साईमंदीर जवळ, उमरेड , जि . उमरेड . 
६१ , केशव रेवतकर ले - आउट , मरेड , जि . नागपूर . 
रा . मकरधोकडा , ता . उमरेड , जि . नागपूर . 
रा . गांगापूर , ता . उमरेड , जि . नागपूर . 
इतवारीपेठ , उमरेड , जि . नागपूर . 
पंडीत नेहरू शाळेजवळ , वाघमारे ले - आउट , ता . उमरेड , जि . नागपूर . 
नवेगांवसाधु , ता . उमरेड , जि . नागपूर . 
वार्ड नं . १२ , मंगळवारी पेठ , उमरेड , जि . नागपूर . 
मंगळवारी पेठ , श्रीराम टॉकीजजवळ , उमरेड , जि . नागपूर . 
जोगीठाणापेठ , उमरेड , जि . नागपूर . 
रा . १२३ , अड्याळवाले ले - आउट , उमरेड , जि . नागपूर . 
रा . ओमनगर , गिरडरोड , उमरेड, जि . नागपूर . 
चिचघरे ले - आउट , बहिणाबाई नगर , परसोडी, उमरेड , जि . नागपूर . 
रा . ठाणा पो . नवेगांव , साधु, ता . उमरेड , जि . नागपूर . 
रा . उमरेड , जि . नागपूर . 
प्रभाग क्र . ६ कावरापेठ , उमरेड , जि . नागपूर . 
बुधवारीपेठ , उमरेड , जि . नागपूर . 
मु . पो . सेव , ता . उमरेड , जि . नागपूर . 
मंगळवारी पेठ , उमरेड , जि . नागपूर . 
रा . हेवती , पो . उदासा , ता . उमरेड , जि . नागपूर . 
डेकाटे चौक, मंगळवारी पेठ , उमरेड , जि . नागपूर . 
रा . दुर्गा नगरी , उमरेड , जि . नागपूर . 
रा . घोडीमारे ले - आउट , उमरेड , जि . नागपूर . 
न्यु अड्याळवाले ले - आउट , उमरेड , जि . नागपूर . 
जोगीठाणापेठ , पोलीस स्टेशनच्या मागे, उमरेड , जि . नागपूर . 
१५ , माकडे ले - आउट , हरपुर नगर , नागपूर . 
जोगीठाणापेठ , पोलीस स्टेशनच्या मागे , उमरेड , जि . नागपूर . 
रा. तिरखुरा, पो . नवेगांवसाधु, ता . उमरेड , जि . नागपूर . 
९९ , अभय नगर , रामेश्वरी , रिंग रोड , नागपूर . 

रा . इमामवाडा , पाचनल चौक , नागपूर . 
२०८ / व्ही , जाटतरोडी नंबर २, नागपूर . 
१० , फालके ले - आउट , काटोल रोड , नागपूर . 
३२ , गांधीनगर , नागपूर . 
१५, माकडे ले - आउट , हरपुर नगर , नागपूर . 
१३ , पठाण ले - आउट , प्रतापनगर , नागपूर . 
४७, स्नेहनगर , वर्धा रोड , नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २४ , २०१८ / चैत्र ३ , शके १९४० 


अनुसूची- चालू 


(२ ) 


( ३ ) 


श्रीमती सुनिता सतीश माटे 
श्रीमती लक्ष्मी काशीनाथ इटनकर 
श्री . नामदेव गोमाजी निकोसे 
श्री . दिनेश रामकृष्णजी दाभेकर 
श्री . विपीन भास्करराव खिरटकर 
श्री . किशोर रामु पौनिकर 
श्रीमती शुभदा आशुतोष देव 
श्री . संजय चंपतराव खोरगडे 
श्री . किरणकुमार विनायक झाडे 
श्रीमती सिमा चंद्रकांत वरोकर 
श्री . सुर्यचंद्र गोविंदराव ठाकरे 
कुमारी मोनिका वासुदेवराव चापले 


५८ , गजानन नगर , ओंकार नगर , नागपूर . 
१०२/ बी , नाईक नगर , एनआयटी गार्डन जवळ , मानेवाडा रिंग रोड , नागपूर . 
१६, प्रगती नगर , मानेवाडा रोड , नागपूर . 
सोमलवाडा, कांजी हाऊस वर्धा रोड , नागपूर . 
मनिषनगर , नवनाथ सोसायटी, नागपूर . 
६१३ , टिपकी दादरापुल उदयबाईच्या मंदीरामागे, नागपूर . 
शिल्पा सोसायटी , नरेंद्रनगर , नागपूर . 
४३, मनिषनगर , सोमलवाडा, नागपूर . 
जयदुर्गा सोसायटी नं . ६, न्यु सोमलवाडा , नागपूर . 
८ , मनिषनगर, शिल्पा सोसायटी , नागपूर . 
खापरी रेल्वे, नागपूर . 
४५/ अ , न्यु बिडीपेठ , दत्तात्रय नगर , नागपूर . 


नागपूर : 
दिनांक २२ मार्च २०१८ 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 


नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004 . 


